जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 


सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. नियुक्ती करण्याबाबत. 


जिल्हा - रायगड 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३२/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एसएलटी/कायदे/२९०/ 
१५९८३-८६/२०१८पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. २८.११.२०१८. 
(३) जिल्हा धिकारी यांचे पत्र क्र. TSH तां/ प्राणी क्ळेष/३६६२-६३/२०१८, 
दिनांक १९.११.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी sy 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४.०३.२०१७ च्या अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार रायगड जिल्ह्यातील 
प्राणी acy प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची नियुक्ती त्यांचे 


CS 3 a 
QJ 


येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३२/पदुम-३ 


अशासकीय सदस्याचे नांव 


क्षेत्राचे नांव 


पदनाम 


श्री. बाळकृष्ण जयराम लबडे, 
मु.पो.लोधीवली, ता. खालापूर, 
जि. रायगड 


संबंधित जिल्ह्यातील गोझाळा / 
पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
संस्थेचा अध्यक्ष. 


SIMA सदस्य 


श्री. रमेश हारीभाऊ वारदे, 
मु.खानाव, पो.मोरबे, ता. पनवेल, 
जि. रायगड 


प्राणी कल्याणविषयक कार्य 
करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे 
दोन सदस्य. 


अशासकीय सदस्य 


श्री. हनुमंत हरिश्चंद्र विभुते, मु.पो.कडीळे, 
ता. कर्जत, जि. रायगड 


श्रीमती सीमा शांतीलाल पुनमिया, 
बाजारपेठ, ता. पेण, जि. रायगड 


सर्वसाधारण समितीने 
नामनिर्देशित केलेल्या दोन 
व्यक्ती 


TMAH सदस्य 


SIA सदस्य 


श्री. चंद्रकांत लक्ष्मण पवार, मु.मांदाठणे, 
पो.लिपणी वावे, ता. म्हसळा, जि. रायगड 


श्री.हरेश चंद्रकांत शोट, 
मु.पो. गोरेगाव, ता. माणगाव, 
जि.रायगड. 


श्री.केरण मारूती शोलार, 
मु.खर्डी, पो.माणगाव, ता. माणगाव, 
जि. रायगड. 


श्री.रामचंद्र बाब्या गुंड, 
मु.मोरखेल, पो.बापळे, ता. अलिबाग, जि. 
रायगड. 


श्री भगवान बाबु ढेबे, 
मु.ढेबेवाडी, पो.रानसराई, ता. खालापूर, 
जि.रायगड 


7 


श्री.बळभीम पांडुरंग सरक, 

लोटस बिल्डिंग प्लॉट नं.४१,रूम नं.४०४, 
सेक्टर १ ई, कळंबोली, ता.पनवेल, 
जि.रायगड. 


7 


सदाशिव वामन ठोंबरे, 

बी-३०, लाभ सोसायटी, प्लॉट 
नं.२०सेक्टर ११, कळंबोली, ता. 
पनवेल,जि. रायगड 


१२ 


प्रा.संगीता सुर्यकांत चित्रकोटी, 
संगीत अष्ट विनायक सोसायटी, 
चिंचपाडा, ता. पेण, जि.रायगड 


संबंधित जिल्ह्यातील 
मानवहितकारक कार्य करणारे/ 
प्राणी कल्याणासाठी कार्य 
करणारे कार्यकर्ते. 


TAMA सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


TAMA सदस्य 


अडासकीय सदस्य 


TIANA सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


SANA सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३२/पदुम-३ 


३. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०६१७०४४१०२०१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


प्रति, 


oc “७ AD WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 


Vikas Tulshiram ० 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
u=Agriculture and ADF Dept, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6 


Ka d am d22f8ef1b8dbc9b19d45ef776d80ef1 48059, 


cn=Vikas Tulshiram Kadam 


a 
Date: 2018.12.07 17:11:19 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

. आयुकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 


. अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ पुणे. 


. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 


७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८. महाव्यवस्थापक, देवनार Ways, मुंबई. 


१५. 


. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


अशासकीय सदस्य 
. निवड नस्ती. 


रायगड जिल्ह्यातील प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


